प्रधान लेखाशीर्ष २०५९ - हुतात्मा स्मारकांचे 
परिरक्षण व निगा या योजने अंतर्गत सन २०१८-१९ 
या वित्तीय वर्षात अनुदान वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बियुडी १४१९/प्र.क्र. ४४/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-५ मार्च, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय साप्रवि क्र. बीयुडी१३१५/प्र.क्र.२९४/स्वासैक-१ दि.५/०१/२०१७ व 
दि.१४/०३/२०१७. 

२) शासन निर्णय साप्रवि क्र. बीयुडी१४१७/प्र.क्र. १७२/स्वासैक-१, दि. १४/०२/२०१८ 
प्रस्तावना :- 

भारतीय स्वातंत्र्य लढा, हैद्राबाद मुक्‍ती संग्राम तसेच गोवा मुक्‍ती आंदोलन यामध्ये भाग 
घेऊन ज्यांनी देशासाठी प्राणार्पण केले, अशा व्यक्तींच्या स्मरणार्थ शासनाने राज्यात २०६ हुतात्मा 
स्मारके उभारलेली आहेत. सदर स्मारके बांधून आता ३४-३५ वर्षाचा कालावधी उलटून गेला 
असल्याने त्यांची दुरूस्ती/नृतनीकरण करणे आवश्‍यक असल्याने मा.मंत्री, वित्त,नियोजन व वने 
यांनी सन २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात हुतात्मा स्मारकांची दुरूस्ती व नूतनीकरण 
करण्याकरिता रू. २५ कोटी नियतव्यय उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार 
हुतात्मा स्मारकाच्या दुरूस्ती/ नुतनीकरणासाठी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये निधी 
सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात आला. अद्यापही काही हुतात्मा स्मारकांची कामे 
शिल्लक असल्याने संबंधित जिल्हाधिका-यांनी मागणी केलेली आहे. सन २०१८-१९ च्या हिवाळी 
अधिवेशनामध्ये रु. १२,००,००,०००/-(रु. बारा कोटी) इतका निधी मंजूर झाला असून त्यानुसार 
हुतात्मा स्मारकाच्या शिल्लक राहिलेल्या दुरुस्ती व नुतनीकरणासाठीचे अनुदान संबंधित 
जिल्हाधिका-यांच्या स्वाधीन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय: - 

प्रस्तावनेत नमुद बाब विचारात घेवून राज्यातील हुतात्मा स्मारकाच्या दुरूस्ती/ 
नुतनीकरणासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध रू.१२,००,००,०००/-(रु. बारा कोटी) 
निधी राज्यातील २०६ हुतात्मा स्मारकांपैकी अपूर्ण हुतात्मा स्मारकांसाठी सन २०१८-१९ च्या 
हिवाळी अधिवेडानामध्ये मंजुर करण्यात आला आहे. 
२. सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मधील पहिल्या व दुस-या टप्प्यातील कामांसाठी वाटप 
करण्यात आलेला निधी हा राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर 
झाल्यामुळे या ठिकाणी लागलेल्या आचारसंहितेच्या कारणास्तव तसेच इतर प्रशासकीय 
कारणास्तव सन २०१६-१७ मध्ये परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, गडचिरोली, नांदेड, जळगाव, 
वर्धा, सातारा व हिंगोली या जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी तर सन २०१७-१८ मध्ये परभणी, लातूर, 
बीड, नांदेड, सातारा, हिंगोली, जालना, अहमदनगर, अमरावती, सोलापूर व औरंगाबाद या 
जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झाळेला निधी शासनाला समर्पित केलेला आहे. तर 
सन २०१६-१७ मध्ये सांगळी, नागपूर व नाशिक आणि २०१७-१८ मध्ये नाशिक व पालघर या 
जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडील निधी व्यपगत झालेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी १४१९/प्र.क्र. ४४/स्वासैक-१ 


३. आता सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रानुसार संबंधित जिल्हाधिका-यांनी त्यांच्या जिल्ह्यांच्या 
समोर दर्शविलेल्या हुतात्मा स्मारकांसाठीच, आणि विवरणपत्रामध्ये दर्शविलेल्या कामांसाठीच 
निधीचा वापर करावा. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांना वितरीत केलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च 
होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, तसेच वितरीत करण्यात आळेली रक्‍कम ही शासन मान्यता प्राप्त 
बाबींसाठीच खर्च करण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 

४. सद्यस्थितीत रु. ७,६५,०९,०३१/-(रु. सात कोटी पासष्ट लाख नऊ हजार एकतीस फक्त) 
इतका निधी जिल्हाधिकारी कोल्हापूर, नाशिक पालघर, अहमदनगर, बीड, वर्धा, उस्मानाबाद, 
लातूर, परभणी, सोलापूर जळगाव, भंडारा व सातारा यांना सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार 
वितरित करण्यात येत आहे. 

५. जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी मागणी केलेल्या व सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविलेल्या 
कामांकरीता प्रशासकीय मान्यता देणे, निविदा प्रक्रीया पार पाडणे व अन्य आवड्यक WIRTH A 
बाबी सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचे स्तरावर तात्काळ पुर्ण कराव्यात. तसेच, दुरूस्तीची 
कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची प्रचलीत मानके व दरपत्रके यानुसार होत असल्याची 
खात्रीसुध्दा जिल्हाधिकारी यांचेद्वारे करण्यात यावी. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
स्मारकांसाठी निधी मुक्‍त करण्यापूर्वी स्मारकाच्या सद्यःस्थितीची पाहणी करावी. एखादे स्मारक 
सुस्थितीत असल्यास त्यासाठी निधी मुक्‍त करू नये. असा निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
आवऱ्यकता असल्यास जिल्ह्यातीलच इतर स्मारकांसाठी वळवावा किंवा शासनास चालू आर्थिक 
वर्ष संपुष्टात येण्यापूर्वी समर्पित करावा. 

६. जिल्हाधिकार्‍यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा ताळमेळ 
महाळेखापाल-१, मुंबई/महाळेखापाल-२, नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा 
मासिक अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी शासन परिपत्रक क्र. खर्चमेळ 
२०११/प्र.क्र.१३९/२०११/स्वासैक-१, दिनांक १६/८/२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 

७. याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च (अ) क्रमांक ए-४ २०५९- सार्वजनिक बांधकामे, 
(८०) सर्वसाधारण,०५३- परिरक्षण व दुरुस्ती (००) (०१) हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा यासाठी 
सहायक अनुदान (२०५९ ००१५) या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या वित्तिय वर्षाच्या मंजूर 
अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यांत यावा. 
८. संबंधीत जिल्हाधिका-यांनी वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तीन महिन्यात 
सादर करावे. 

र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०३०५१५१८०१७४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Suresh Mahadeo 
Khade 


Digitally signed by Suresh Mahadeo Khade 


(सु. म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी १४१९/प्र.क्र. ४४/स्वासैक-१ 


सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई, 
प्रधान सचिव व वि. चौ. अ. -१ यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 


3) 
) 
) 
) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 


tof 
4 


ल 


£39) 


9 
८ 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर, 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई, 
१०) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर, 
११) सर्व विभागीय आयुक्त, 
१२) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर, नाशिक पालघर, अहमदनगर, बीड, वर्धा, उस्मानाबाद, 
लातूर, परभणी, सोलापूर जळगाव, भंडारा व सातारा 
१३) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
१४) उ.स. (स्वासैकक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२, 
१५) सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
१६) सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
१७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 


vo 


) 
) 


२०) सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई, 
२१) क.अ. वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १३ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई, 
२२) निवड नस्ती (स्वासैक १). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी १४१९/प्र.क्र. ४४/स्वासैक-१ 


हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा, 
साप्रवि शासन निर्णय क्र बियुडी १४१९/प्र.क्र. ४४/स्वासैक-१, दि. ५ मार्च, २०१९ चे सोबतचे 


विवरणपत्र 
अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव  स्मारकांची नावे/ संख्या | करावयाची कामे रक्‍कम (रु) 
i कोल्हापूर १.चिखली, संरक्षक भिंत ४१,८३,००० 
२. कापशी, 
३.मुरगूड ता. कागल 
४. हुपरी ता. हातकणंगले 
२ नाशिक १. सिन्नर १.संरक्षक भिंत ४६,००,००० 
२.पहिल्या व दुस-या 
टप्प्यातील उर्वरित कामे 
जिल्ह्यातील सर्व स्मारके | पहिल्या व दुस-या ५०,००,००० 
(सिन्नर वगळून) टप्प्यातील उर्वरित कामे 
३. पालघर ४ स्मारके संरक्षक भिंत ५८,६३,२३० 
४ अहमदनगर पहिल्या व दुस-या ३५,७८,००० 
टप्प्यातील उर्वरित कामे 
प. बीड पहिल्या व दुस-या ६१,०१,८०१ 
टप्प्यातील उर्वरित कामे 
> वर्धा ८ स्मारके संरक्षित भिंत, मुख्य ८०,००,००० 
इमारत दुरुस्ती व 
बगीचा 
उस्मानाबाद | ८ स्मारके संरक्षक भिंत १,२०,००,००० 
लातूर पहिल्या व दुस-या ६3,३३,००० 
टप्प्यातील उर्वरित कामे 
रः परभणी पहिल्या व दुस-या १८,००,००० 
टप्प्यातील उर्वरित कामे 
baa ०. ।सोलापूर पहिल्या व दुस-या ३१,९०,००० 
टप्प्यातील उर्वरित कामे 
inal १. । जळगाव अडगांव कमान, बगीचा व १३,६०,००० 
बोअरवेल 
१२. | भंडारा १.तुमसर संरक्षक भिंत ४०,००,००० 
२.मोहाडी 
१३. | सातारा ७ स्मारके संरक्षक भिंत १,०५,००,००० 


एकूण 


७,६५,०९,०३१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


